अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, 
उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, सीना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा व त्या 
अंतर्गत ४ उप-विभागातीलळ नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ ते 
दिनांक ३०.०९.२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत ०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७.०४.२०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०५१७/ प्र.क्र.२८८/१७/मो.प्र.१, 
दिनांक २९.०१.२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद यांचे जा.क्र. 
उपामं/आस्था-३/१२२६/सह, दिनांक ०३.०३.२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, सीना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा व त्यांच्या अंतर्गत ४ उप-विभातील सद्यस्थितीत 
कार्यरत असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १०४ पदांना सोबतचे विवरण 


पत्रामध्ये (विवरणपत्र “अ*) दर्शविल्याप्रमाणे व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १ पदाला 
सोबतचे विवरण पत्रामध्ये (विवरणपत्र “ब*) दर्शविल्याप्रमाणेदिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक 
३०.०९.२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण १९० - 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०२) योजनेत्तर (०२) (०६) महाराष्ट्र कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (४७०१ आय- २२९)” या लेखाशीर्षाखाली 
प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार त्यांचेकडील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. पदनि-२०१६ / 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५/०३/२०१८ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मोप्र-१ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०४२७१४५६५८१२२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


lly signed by Vijendra Prabhakar Palwank 


Vijendra पाण यर 
Prabhakar ers 
Palwankar as ele ह 
(वि. प्र. पाळवणकर) 
सहपत्र : विवरणपत्र "अ" व "ब" कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


AD 


) 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
) अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद. 
) 

) 

) 

) 


AN 


oc 


कार्यकारी अभियंता, सीना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा, जि. उस्मानाबाद. 
क.अ., अर्थ -१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

क.अ., आ (प्रशि) - कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मो.प्र.१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


o~ 
wes 


mn 


S 


टू 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र -“अ 
शासन निर्णय क्रमांक मुदत-०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मो.प्र.१, दिनांक: २७.०४.२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, सीना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा व त्यांच्या अंतर्गत ४ उप-विभागातील नियत अर्श 
आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ 
अ.क्र संवर्ग सीना सीना सीना उपसा सिचन | उपसा सिचन | एकूण 
कोळेगाव | कोळेगाव कोळेगाव उपविभाग, उपविभाग, 
प्रकल्प प्रकल्प प्रकल्प क्र.१, परांडा । क्र.२, परांडा 
विभाग, | उपविभाग, | उपविभाग, 
परांडा | क्र.२, परांडा | क्र.३, परांडा 
| a | 2 3 1 ४ | षु ६ | 6 | 
१  । कार्यकारी अभियंता १ Poo Poo - | Po q 
2 | उप अभियंता q q q q q 4 
3 | सहा.अभियंता श्रे-२/ ४ ४ ४ ४ ४ २० 
कनिष्ठ अभियंता/ शाखा 
अभियंता 
४ | विभागीय लेखापाल १ Po po =| Po Po q 
५ ।आरेखक १ po po =| Po Po q 
६ | सहाय्यक आरेखक Po po po =| Po Po | - | 
७ | अनुरेखक १ १ १ १ ५ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी शि ४ ४ ४ ४ १६ 
सहाय्यक 
९  । प्रथम लिपीक १ Po Po =| Po Po q 
१० | वरिष्ठ लिपीक षु १ १ १ १ ९ 
११ । कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ १२ 
१२ | टंकलेखक ३ १ १ १ १ ७ 
१३ | भांडारपाल १ Poo p= Po Po q 
१४ | सहायक भांडारपाल १ Po Poo - | Po Po q 
१५ | oY टंकलेखक १ | - | - J o- Jf - [१ 
१६ | संगणक १ Po - | Po Po Po q 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ १ 4 
१८ | AIS q Poo Po =| Po Po q 
१९ | शिपाई 4 Q २ २ २ १३ 
२० | चौकीदार १ १ १ १ १ 4 
एकुण पदे ३४ १८ १८ १८ १८ १०६ 
Vijendra Spear 
Prabhakar ‘sooner 
Palwankar 9 धय 


(वि. प्र.पाळवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-ब 
शासन निर्णय क्रमांक मुदत-०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मो.प्र.१, दिनांक: २७.०४.२०१८ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता, सीना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा व त्यांच्या अंतर्गत उप.विभाग क्र.२ मधील रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील १ पदांना मुदतवाढ दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम पदसंख्या सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
शि देवीदास किसनराव दसपुते मुकादम शिका ३१/०५/२०२० 


रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे :- १ 


a lly signed by Vijendra Prabhakar Palwank 
Vijendra Of Maharashi ‘Water 
Res rt ment, postalCode=400032, 
st=Mahara: 
P bh k 2:5.4.20=7: )d018bdc1 09ad48/37ca4a3b06b034737 
ra aKar S607bff967¢c525c4c213e75, 
serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca8s: 
7bfb907686a9a62b37f3a74e5eb 
Palwankar ताही 
Date: 2018.04.27 15:01:38 405'30' 
(वि.प्र.पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


